ग्रंथालय संचालनालय व त्या अधिनस्त कार्यालयांतील 
महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय सेवा गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२३ पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठता सूची 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: मराग्रं-२०२३/प्र.क्र.१४६/ग्रं.क., 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२४. 


वाचा : १) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ 
2) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन परिपत्रक क्र.मराग्रं-२०२३/प्र.क्र.१४६/ 
साशि-५, दि.०९.१०.२०२३. 
३) ग्रंथालय संचालनालयाचे जा.क्र.१४/अंजेसूची/२०२३-२४/५५९०, दि.२४.११.२०२३ 
शासन परिपत्रक : 


ग्रंथालय संचालनालय व त्या अधिनस्त कार्यालयांतील महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय सेवा गट-ब 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२३ पर्यंतची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची संदर्भाधीन दि.०९.१०.२०२३ 
रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीबाबत एकही सूचना 
अथवा आक्षेप प्राप्त झालेले नाहीत. यानुसार, ग्रंथालय संचालनालय व त्या अधिनस्त कार्यालयातील 
महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय सेवा गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
प्रपत्रूअ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर अंतिम ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र नागरी सेवा ( ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आली आहे. 


2. 


सदर तात्पुरती ज्येष्ठतासूची पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील मा. उच्च न्यायालयाने 


याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०११५१७५५०८९३०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


सोबत 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b0d6763338fc6cc4f7 cf07ca60db7abc1 cfac99c84ab 1 bSbfcOd 
ae4609d631d0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
PA N D ) U RA N G L U BA [_ serialINumber=AF6895C47A84066432F5BDD1F182B4163D880AC9BD8 
D24A198FD0E7310BBEB59, cn=PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2024.01.15 17:55:05 +05'30° 
(प्र.पां.लुबाळ ) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
34 अ "99 
. 
: प्रपत्र- अ 


. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

ग्रंथालय संचालनालय व अधिनस्त कार्यालयातील गट-ब संवर्गातील सर्व अधिकारी 
( ग्रंथालय संचालनालयामार्फ़त) 

निवडनस्ती (ग्रं.क.), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


प्रपत्र-अ 


झासन परिपत्रक क्रमांक: मराग्रं-२०२३/प्र.क्र.१४६/ग्रं.क., दि.१५ जानेवारी, २०२४ सोबतचे प्रपत्र -अ 


नियम 
नियम संबंधित oe 38) सेवानिवृत्तीचा 
संबंधित जन्म दिनांक (अ) नुसार दिनांक 
3(2)(9) शासकीय (दिनांक वाति ee दिनांक 
पदावरील a संवर्गात ज्येष्ठतेचा दिनाक 
नुसार कर्मचाऱ्याचे प्रवर्ग दिनांक = शेरा 
न्स नियुक्तीचा महिना- प्रत्यक्ष दिनांक 
ज्येष्ठता नाव oy महिना- 
aes मार्ग वर्ष) Vy 
क्रमांक दिनांक वषी 
दिनांक 
शिळ | २ ३ ४ y ६ 9 ८ ९ 
oe सरळसेवा अराखीव 
गो T षु Ss = ios = षु > = षु ne 
| श्रीमती शा.गो.इंगोळे बंता ली २५-०६-१९७१ aa 09-02-2004 09-02-2004 ३०-०६-२०२९ 
(जा.वै.) 
अराखीव 
२ श्रीमती क.सु.महाजन sand २९-०६-१९७४ शिहिली) ०५-०४-२००५ ०५-०४-२००५ ३०-०६-२०३२ 
(मलोआ-४/२००३) इ.मा.व. 
(जा.वै.) 
३ श्री. ध. बा. वळवी सरळसेवा ०१-०६-१९७२ व ०४-०१-२००५ ०४-०१-२००५ ३१-०५-२०३० 
es (मलोआ-६/२००३) ह: लि eres जड 
खुला 
8 श्री. अ. मा. गाडेकर पदोन्नती -१२-१९७१ 3 92-09-2094 १९-०१-२०१ १-१२- 
दो ०२-१२-१९ [इ.मा.व) (जा.वै) ९-०१-२०१३ ९-०१-२०१३ | ३१-१२-२०२९ 
अ.जा. 
4 श्री. दि. भा. झोडगे पदोन्नती २७-०९-१९६८ २४-०१-२०१३ २४-०१-२०१३ | ३०-०९-२०२६ 


(जा.वै.) 


अ.ज. 


६ डॉ. सु. गु. मडावी पदोन्नती २०-१२-१९७४ जागी २१-०१-२०१३ २१-०१-२०१३ । ३१-१२-२०३२ 
कला ह अराखीव 
७ श्री. अ.द. येवले सरळसेवा ०९-१२-१९७५ इ.मा.व २९-०१-२०१३ २९-०१-२०१३ ३१-१२-२०३३ 
—— (मलोआ-१/२०१२३) की > 
वै. 
सरळसेवा अराखीव 
21. का. काकड -00७- भ.ज.(ड) _0१- 209: 2 
८ श्री. ह. का. काक हत वित ता २३-०७-१९८० भ.ज.(ड) २१-०१-२०१३ २१-०१-२०१३ ३१-०७-२०३८ 
(जा.वै.) 
> : सरळसेवा q 
९ डॉ. वि. कुं. जगताप व सेवा ११-०५-१९८३ अराखीव १३-०२-२०१३ १३-०२-२०१३ ३१-०५-२०४१ 
(मलोआ-४/२०१२३) 
पि श्री. बा. सं. कातकडे सरळसेवा ०४-०६-१९७६ Saisie 93-02-2093 43-02-2093 30-0§-2038 
क (मळोआ-५/२०१३) ae भ.ज.(ड) (जा.वै.) चा as a 
eS श्री. रा. ओं. पाटील दतत २०-०४-१९८२ तीट ०६-०२-२०१३ ०६-०२-२०१३ ३०-०४-२०४१ 
मि (मलोआ-७/२०१३) ०४ इ.मा.व. (जा.वै.) विकते ति oe 
१२ श्री. सं. सि. जाधव सरळसेवा ०४-१२-१९७९ es 23-09-2093 23-09-2093 30-42-2039 
(मळोआ-८/२०१३) (जा.वै.) 
१३ श्री. स. बा. हजारे सरळसेवा १४-०८-१९८२ Se 23-09-2093 23-09-2093 39-02 -2oYo 
(मलोआ-९/२०१२३) (जा.वै.) 


सरळसेवा 


१४ श्री.सु. द. रिद्दीवाडे १४-०५-१९७७ । भ.ज.(ब) (जा.वै. ४-०१-२०१ ४-०१-२०१ १-०५-२०३५ 
सु. द. रिद्दी हत त ०५-१९ (ब) (जा.वै) | २४-०१-२०१३ | २४-०१-२०१३ | ३१-०५-२०३५ 
१५ श्रीमती अ. सु. वाईकर spa २२-०८-१९७७ द, १८-०२-२०१३ १८-०२-२०१३ | ३१-०८-२०३५ 
(मळोआ-११/२०१३) (जा.वै.) 
सरळसेवा अराखीव 
१ श्रीमती श्रे.श्री.गोखले १७-११-१९८ १४-०२-२०१ १४-०२-२०१ -११-२०३८ 
: (मळोआ-१२/२०१३) ad (महिला) रड... रड... Sor 
१७ श्री. सु. सं. हुसे सरळसेवा ०४-१२-१९७१ अराखीव ०९-०४-२०१३ ०९-०४-२०१३ ३१-१२-२०२९ 
US (मलोआ-१/२०१३) पिक, (इ.मा.व.) (जा.वै.) क a We 
१८ श्री. स. रं. जोपुळे सरळसेवा २८-०७-१९७८ ग २६-०४-२०१ २६-०४-२०१ १-०७-२०३६ 
eee (मळोआ-२/२०१३) की) (जा.वै.) ह ते 2. क. 
१९ श्री. ज.सु.पाटील पदोन्नती ०२-०५-१९७५ खुला ०१-०६-२०१५ ०१-०६-२०१५ | ३१-०५-२०३३ 
२० श्री. अ.वा.सुर्यवंशी पदोन्नती १५-०५-१९७३ खुला ०१-०६-२०१५ ०१-०६-२०१५ | ३१-०५-२०३१ 
त खुला 
षु as be! _ ae षु वि ay षु _ _ 
२१ श्री. प्र.व.पाटील पदोन्नती १५-१२-१९७१ sa. जागी) ०१-०६-२०१५ ०१-०६-२०१५ ३१-१२-२०२९ 
ी भ.ज.(क) 
२२ श्री. सं.शा.मस्के पदोन्नती २१-१२-१९७१ (क) २६-०५-२०१५ २६-०५-२०१५ ३१-१२-२०२९ 


(जा.वै.) 


अ.जा. 


२३ श्रीमती मि.रा.कांबळे पदोन्नती ३०-०६-१९७० जागो) १३-०७-२०१५ १३-०७-२०१५ ३०-०६-२०२८ 
सु.धों.साबळे अ.जा. 
२४ श्री. Ya. पदोन्नती २१-०५-१९७२ जा १०-०६-२०१५ १०-०६-२०१५ | ३१-०५-२०३० 
खुला 
२५ श्री. सं.वा.बनसोड पदोन्नती १०-१२-१९७१ अ.जा. ०२-०६-२०१५ ०२-०६-२०१५ ३१-१२-२०२९ 
(जा.वै.) 
खुला 
२६ श्री. अ.पं.ढोणे पदोन्नती २३-०२-१९६५ अ.जा. ०८-०६-२०१५ ०८-०६-२०१५ २८-०२-२०२३ 
(जा.वै.) 
सु.रा.रोकडे खुला 
२७ श्री. सु.रा. पदोन्नती ०१-०६-१९६८ त्वा जगी ०४-०६-२०१५ ०४-०६-२०१५ | ३१-०५-२०२६ 
दोहो क सरळसेवा इमाव 
२८ श्री.आ.अ. ५-०६- OR _ 
(मलोआ-२/२०१६) १५-०६-१९८३ ama) 99-03-209§ 99-03-2098 30-0§-2084 
सु.श्री.गज सरळसेवा अ.जा 
२९ श्री.स.श्री.गजभारे _ol9- _03- _03- 
3 cratan-3/z0ag) | Ose? (जा.वै.) त हह (स पक 
आशा तता सरळसेवा अ.जा. 
३० श्री. अ.रा.सोन १८-०५-१९८३ ०१-०४-२०१६ ०१-०४-२०१६ ३१-०५-२०४१ 


(मळोआ-१/२०१६) 


(जा.वै.) 


